अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ 
देणेबाबत - 

जिल्हा व सत्र न्यायालय यवतमाळ , 
दिनांक ०१ मार्च, २०२० ते ३१ ऑगस्ट, २०२० 
या कालावधीसाठी ............ 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०२०/प्र.क्र.२८/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २८ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा - 
१ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः एचसीटी १००२/१२८९/(१६२)/नऊ / चार, 
दिनांक ०८.०९.२००३ 
२ शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२० 
३ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः पदनि २०१९/प्र.क्र.५५/का.१२, 
दिनांक १७ सप्टेंबर, २०१९ 
४ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक 
जा.क्र.४३८/आस्था/२०२०, दिनांक २३.०१.२०२० 
शासन निर्णय- 
संदर्भाधीन दिनांक १७ सप्टेंबर, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय 
यवतमाळ यांच्या आस्थापनेवरील १४८ अस्थायी पदांना दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०२० पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली आहे. संबंधित न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहण्यासाठी खाली दर्शविलेल्या 
तक्त्यात नमूद केल्यानुसार १४५ अस्थायी पदांना दिनांक १ मार्च, २०२०ते ३१ ऑगस्ट, २०२० या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम दिनांक दिनांक पदनिर्मितीचा दिनांक 
२९.०२.२०२० | ०१.०३.२०१९ | /पदेकमी | 09.03.2020 
पर्यंत मुदतवाढ ते केल्याचा पासून 


दिलेली पदे | २९.०२.२०२० | शासन निर्णय | ३१.०८.२०२० 


या कालावधीत | क्रमांक व | पर्यंत मुदतवाढ 
नव्याने निर्माण | दिनांक । द्यावयाची पदे 


केलेली पदे 
| a | २ ३ 1 छे 4 & 
अधिक्षक २ शासन ज्ञापन, विधि २ 
सहायक अधिक्षक व न्याय विभाग 
२ सहायक अधिक्षक ९ क्रमांक कंत्राटी ९ 
लघुलेखक उच्चश्रेणी pd २६१७९प्र.क्र. 1 १ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०२०/प्र.क्र.२८/का.१२ 


अ.क्र पदनाम दिनांक दिनांक पदनिर्मितीचा दिनांक 
२९.०२.२०२० | ०१.०३.२०१९ / पदे कमी 09.03.2020 
पर्यंत मुदतवाढ ते केल्याचा पासून 
दिलेली पदे | २९.०२.२०२० | शासन निर्णय | ३१.०८.२०२० 
या कालावधीत | क्रमाक व | पर्यंत मुदतवाढ 
नव्याने निर्माण दिनांक द्यावयाची पदे 
केलेली पदे 
४ लघुलेखक निम्नश्रेणी ९ १४२/का.१२, 
प टंकलेखक a ial 
24.99.2098 
नि वरिष्ठ लिपिक २१ अन्वये जिल्हा व २१ 
कनिष्ठ लिपिक ५१ सत्र न्यायालय द्व 
यक यवतमाळ व 
TSR 9 नियंत्रणाखालील 9 
९ कंत्राटी AHS 3 -3 न्यायालयांसाठी po 
१० | ल =F 1१ सफाईगार पदाचे 1 १ | 
काम कंत्राटी 
aa | q पहारेकरी ३ पद्धंताने ३ 
१२ कंत्राटी पहारेकरी 3 बाह्ययंत्रणेद्वारे 3 
मुख्य करुन घेण्यासाठी 
a8 oa बेलिफ र क्षेत्रफळनिहाय र 
१४ बेलिफ १७ निविदेस १७ 
१५ पुस्तक बांधणीकार 1१ प्रशासकीय मान्यता an 
देण्यात आली आहे. 
१६ शिपाई १७ १७ 
एकूण १४८ १४५ 
2. विधि व न्याय विभाग कार्यासन ९ यांचेकडून मुदतवाढ मिळणारी १ टंकलेखक, १ कनिष्ठ 


लिपिक व १ शिपाई पदे या शासन निर्णयातून वगळली आहेत. 


३. यासाठी येणारा खर्च "२०१४-न्यायदान" या मुख्य लेखाशीर्षाखाली १०५ (दोन) जिल्हा व सत्र 
न्यायाधिठा", “१०५-(तीन) दिवाणी न्यायाधिठा" व "१०८ फौजदारी न्यायालये" यांपैकी योग्य त्या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाज्ीर्षाखालील संबंधित वित्तिय वर्षासाठी मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र २०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ नुसार वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, 
उपविभाग तीन मधील अ.क्र. ४ चा परिच्छेद क्र.२७ (२) (क) अन्वये तसेच, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय 
क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान केलेल्या अधिकारांन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०२०/प्र.क्र.२८/का.१२ 


षु 7 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२२८१५१४५९५५१२ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bhagyashree Rajendra Bhaidk 
DN: c=IN, o=Govi it Of Maharasht! ‘Law and 


Bhagyashree 12-10 त 
28022a8b9ce837a7c854bb, 

R aj e n d r a B h a i d ka r 194: ou 3 ee spn बनत i oh aa oe as 
Bhai 


Date: 2020.02.28 15:17:47 +05'30' 


(भाग्यश्री AS SHR ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, 

प्रबंधक (निरीक्षणे-१), मा.उच्च न्यायालय मुंबई, 

प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-एक, महाराष्ट्र मुंबई, 


. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) एक, महाराष्ट्र मुंबई, 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) दोन, महाराष्ट्र नागपूर, 
. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) दोन, महाराष्ट्र नागपूर, 

. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, औरंगाबाद, 

९. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र ATA, यवतमाळ, 


१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ, 

११.उप कोषागार अधिकारी, यवतमाळ, 

१२. वित्त विभाग, आ.पु.क., व्यय-५, अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई 
१३.विधि व न्याय विभाग, कार्यासन २३ व २४, 

१४.निवडनस्ती (का.१२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


